मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळ यांना महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळया 
कार्यालयाकरिता “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३.०३.२०२१ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: वक्फ १०/२००१/प्र.क्र.१५४/ल-३, 
दि.०४ जानेवारी, २००२ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/कार्या-४, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०२१ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मंडळ यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी उप मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात आले आहे. 
आता याद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांना महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ या 
कार्यालयाकरिता “नियंत्रक अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inat संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१६३५४६६०१४ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने. 


Digitally signed by ००१ Ahmed N Pathan 
IN, o=Government of Mal 


DN: c=IN, harashtra, ou=Housing Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=87 10a75eSd45e9ece43bf14a0466b5933cf850802ac2a6564bc406784d 
303439, 


Pathan या 
(फा.नू.पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, , 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
५. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, 


Cc “७ AD -5 


are निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/का-४ 
६. महालेखापाल१/२(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
८. उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठरपैकी२ 


